वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार 
योजनेंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील पूर्ण 
झालेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः तांसुयो-२०२१/प्र.क्र.१७ (भाग-१)/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- 9) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: तांसुयो-२०२१/प्र.क्र.१७/योजना-१, 
दि.२५.०३.२०२२. 

२) सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, हिंगोली यांचे क्रमांक १०९०, दि.३०.०३.२०२३ चे पत्र. 
ज्ञापन :- 

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत हिंगोली जिल्ह्याकरीता संदर्भ क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये, रु.२.३४ कोटी रक्कमेच्या २७ कामांना प्रशासकीय मान्यता देवून रु.३.०० लक्ष निधी 
वितरीत करण्यात आळा आहे. सदरहू कामांसाठी उर्वरित निधी कामांच्या पुर्ततेनुसार व निधीच्या 
उपलब्धतेनुसार देण्यात येणार आहे. 
२. सदरहू २७ कामांपैकी पुर्ण झालेल्या कामांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ 
क्रमांक २ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. सदरहू प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील नमूद पुर्ण झालेल्या १ 
कामासाठी रु.१०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये दहा लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.लक्षमध्ये) 
अ. शासन नि. दि. तालुका | गावाचे/ कामाचे स्वरुप कामाची | यापुर्वी । वितरीत 
क्र. २५.०३.२०२२ तांडा रक्‍कम | उपलब्ध करावयाचा 
मधील वस्तीचे नाव करुन निधी 
कामाचा अ.क्र दिलेला निधी 
1 २६ सेनगाव | ferret । जगदंबा देवी वस्ती | १०.०० a १०.०० 
गोरधान राठोड ते 
भगवान जाधव यांचे घर 
विद्युतिकरण 
एकूण १०.०० 0० | १०.०० 
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 


यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, हिंगोली यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तांसुयो-२०२१/प्र.क्र.१७ (भाग-१)/योजना-१ 


8. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण हिंगोली यांनी वरील निधी वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन 
शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 


4. यावरील खर्च “मागणी क्र.झेडजी-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ८०-सर्वसाधारण, १०२-स्वयंसेवी संस्थांना मदत, (०२) तांडा वस्ती सुधार 
योजना,(०२)(०१) विजाभज आणि विमाप्र यांच्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना (कार्यक्रम), ३१-सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२२२५ एफ ०५८)” या लेखाशिर्षांतर्गत २०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध 
आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


G: सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०७१२१८३७०३०५३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR, 
=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


SUSHANT SHRIRANG sss 


V1 
67९0९0 0032, st=Maharashtra, 
KU M B H A R serialN F9154647CC20900A57B2BA9AD3DB0 
88018. 071603, cn=SUSHANT SHRIR/ 
ण 
(सु. श्री. कुंभार) 


JAN WELFARE DEPARTMENT, 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, हिंगोली. 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली. 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

६. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, लातूर. 

८. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, हिंगोली. 

९. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, हिंगोली. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली. 

११. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


